सन २०१८-२०१९ या वर्षात राज्यातील 
कांदा उत्पादक शोतकऱ्यांना प्रति क्विटल 
रुपये २००/- अनुदान देणेबाबत. 
(आकस्मिकता निधी) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक: सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:- १६ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७/२४ स,दिनांक २६ डिसेंबर, २०१८ 
२) शासन ज्ञापन, वित्त विभाग, क्रमांक:- आकनि-२०१९/ प्र.क्र.१०/ अर्थ १३, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व Tart विभाग 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७/२४ स,दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन शुद्धीपत्रक:- 

राज्यातील कांदा उत्पादक WIHT आर्थिक मदत देण्याच्याद्ृष्टीने दिनांक १ नोव्हेंबर 
२०१८ ते दिनांक १५ डिसेंबर, २०१८ या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री 
केलेल्या शहोतकऱ्यांना प्रति क्‍विंटल रुपये २००/- व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति होतकरी 
याप्रमाणे अनुदान वितरित करण्यासाठी शासन निर्णय, दिनांक १६/२/२०१९ अन्वये रुपये ११४.८० 
कोटी (रुपये एकशे चौदा कोटी ऐंशी org फक्त ) इतकी रक्‍कम आकस्मितता निधीतून उपलब्ध 
करुन देण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ नंतर ३ (अ) पुढीलप्रमाणे वाचावे:- 


३(अ) शासन निर्णयातील मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेचे आहरण करुन संबंधितांना 
वितरीत करण्यासाठी लेखाधिकारी, पणन संचालक कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.mharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०२१६१४५१४०२२०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Ghadyale Sunanda we te"cvermentornihasts vc 1 


Textil stalCode=400032, st=M 
2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467 165ac5bc9643515d80ba9e 
di 


Mohanrao foie ee erm 
(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
प्रति, 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७/२४ स 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस््रोद्योग) मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (पणन) मंत्रालय, मुंबई 

मा. सर्व मंत्री व राज्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 


AD 


AN 


oC 


o~ 


4 


£39) 


9 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


90) WUT संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,(२ प्रती) 
११) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 
१२) सर्व विभागीय सहनिबंधक,सहकारी संस्था, 
१३) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 
१४) अध्यक्ष/सचिव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती (सवी 
) 
) 
) 
) 


१५)महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
१६)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७)वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८)अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन I Tara विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९) निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


